वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
अंतर्गत कृषि महाविद्यालय लातूर येथील भूसंपादन 
प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय मुंबई,खंडपीठ औरंगाबाद 
यांनी दिलेल्या आदेझ्ानुसार न्यायालयात जमा 
करण्याकरीता “८६७४ -झशासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती 
ठेवी” या लेखाशिर्षाखाली रु.५,५९,१९,४७७/- रक्‍कम 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, BRAM, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : न्यायप्र-२०१२/प्र.क्र.१४७/७ अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ जानेवारी, २०२०. 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्र. न्यायप्र-२०१२/प्र.क्र.१४७/७अ, FF.9.2.2093 
२) मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांचे पत्र क्र. अअ-२/कअ/भुसं/न्याय/२०१९, 
दि.१६.१२.२०१९ 

प्रस्तावनाः 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत लातूर येथे कृषि महाविद्यालय स्थापन 
करण्यासाठी महसूल व वन विभागाकडून संपादित केलेल्या जमिनी अल्पदराने खरेदी केल्याने जमिनीचे दर 
वाढवून मिळण्याबाबत जमिनीच्या मालकाने सन १९९४ मध्ये दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठस्तर) येथे एकुण २१ 
प्रकरणे दाखल केली होती. या सर्व प्रकरणी दिवाणी न्यायालयाने विद्यापीठाच्या विरोधात निकाल दिला होता. 
मा. दिवाणी न्यायालयाने विद्यापीठाच्या विरोधात दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने विद्यापीठाने मा. उच्च 
न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद येथे अपील दाखल केले. यापैकी ७ न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालयाने दि. ५.७.२०१२ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार वाढीव मावेजाच्या एकूण रकमेच्या ५० टक्के रक्‍कम 
रु. ६,२०,४७,१२०/- संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. सदरची 
रक्‍कम विद्यापीठाने मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे जमा केली आहे. उपरोक्‍त ७ पैकी ५ प्रकरणी 
मा. उच्च न्यायालयाने दि.२९.११.२०१९ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार वाढीव मावेजाची उर्वरीत ५० टक्के 
रक्‍कम रु. ५,५९,१९,४७७/- १० आठवडयात जमा करण्याचे आदेश दिलेले असल्याने सदर रक्‍कम मा. उच्च 
न्यायालयात जमा करण्यासाठी विद्यापीठास उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णयः 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत कृषि महाविद्यालय, लातुर करीता 
संपादित करण्यात आलेल्या जमीनीच्या वाढीव मावेजाबाबत पाच प्रकरणी वाढीव मावेजाची उर्वरीत ५० टक्के 
रक्‍कम मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी मा.न्यायालयात जमा करण्याबाबत दि.२९.११.२०१९ 
रोजी अंतरिम आदेश दिले आहेत. त्यानुसार वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांना 
मा.उच्च न्यायालयात अनामत रक्‍कम जमा करण्यासाठी रु. ५,५९,१९,४७७/- (रुपये पाच कोटी एकोणसाठ 
लाख एकोणीस हजार चारशी सत्याहत्तर फक्‍त) एवढा निधी या झासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. 
मा.उच्च न्यायालयात सदर रक्‍कम तातडीने भरणा करण्याची दक्षता कृषि विद्यापीठाने घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१२/प्र.क्र.१४७/७ अ 


न्यायालयीन प्रकरणांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे:- 


अ. । प्रकरण क्रमांक/ | वादीचे नाव उपजिल्हाधिकारी । मा.न्यायालयाचे मा.न्यायालयाचे 
.क्र । प्रथम अपील/ भूसंपादन लातूर दिनांक ५.०७.२०१२ | दिनांक 
सिव्हील अर्ज यांनी दर्शविलेळी  । चे आदेशानुसार २९.११.२०१९ चे 
क्रमांक १०० टक्के मावेजाची | यापूर्वी जमा आदेझानुसार मा 
रक्‍कम करण्यात आलेळी | करावयाची उर्वरित 
yo टक्के रक्‍कम | ५० टक्के रक्‍कम 
nts २ 3 8 दु & 
श्‌ २३९/९४ सुरेखा रावसाहेब| रु.१,४१,६१,८८९/- | रु.७०,८०,९४५/- | रु.७०,८०,९४४/- 
प्रअ१९७०/११  । गुरमे व इतर 
सिअ९६०५/१६ 
सिअ१४९२२/१७ 
२ | २४०/९४ दिलीप गंगाराम | रु.२,४८,४१,३४६/- । रु.१,२४,२०,६७३/- | रु.१,२४,२०,६७३/- 
प्रअ१९३९/११ आरदवाड व इतर 
सिअ९६०६/१६ 
सिअ१४९२०/१७ 
३ | २४२/९४ बाबू गंगाराम रु.४,४५,१४,९४१/- । रु.२,२२,५५,९७०/- | रु.२,२२,५५,९७१/- 
प्रअ१९७१/११ बारदवाड व इतर 
सिअ९६००/१६ 
सिअ१४९२३/१७ 
४ | २४३/९४ बालाजी रावसाहेब| रु.१,४१,६१,८८९/- | रु.७०,८०,९४५/- | रु.७०,८०,९४४/- 
प्रअ१९६९/११ गुरमे व इतर 
सिअ९६०१/१६ 
सिअ१४९२४/१७ 
५ | २४४/९४ उमेठा रावसाहेब| रु.१,४१,६१,८८९/- | रु.७०,८०,९४५/- | रु.७०,८०,९४५/- 
प्रअ१९३८/११ गुरमे व इतर 
सिअ९६०२/१६ 
सिअ१४९२१/१७ 


एकुण 


५,५९,१९,४७७/- 


२. याबाबत होणारा खर्च हा “८६७४- शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी-१०१- ARAM ठेवलेल्या प्रतिभूती 
ठेवी (अ) न्यायालयाकडे जमा केलेल्या प्रतिभूती रकमा” या लेखाशीर्षाखाली चालू वर्षाच्या अनुदानातून खर्ची 
टाकण्यात यावा. 
३. वर उल्लेखिलेल्या लेखाशीर्षाखाली देण्यात आलेली मंजूरी ही अंतरिम आहे. जर वरिष्ठ न्यायालयात दाखल 
करण्यात आलेल्या अपिलाचा अंतिम निकाल झासनाच्या बाजूने लागला तर या आदेशान्वये मंजूर करण्यात 
आलेली रक्कम न्यायालयातून काढून त्या रकमेचा भरणा “८६७४- शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी-१०१- 
शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी (अ) न्यायालयाकडे जमा केलेल्या प्रतिभूती रकमा (८६७४ ००१९ )” या 
लेखाशीर्षाखाली करण्यात यावा. 


8. 


सदर प्रकरणी वरिष्ठ न्यायालयाचा निकाल शासनाच्या विरुध्द लागळा तर सदरहू रक्‍कम "८६७४- 


शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी-१०१- शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी (अ) न्यायालयाकडे जमा केलेल्या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०१२/प्र.क्र.१४७/७ अ 


प्रतिभूती रकमा” या श्ीर्षाखाली जमा दर्शवून खर्च कृषि विभागाच्या लेखाक्रीर्ष -मागणी क्रमांक डी-३, २४१५ 
कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण, ०१ पीक संवर्धन, १२० इतर संस्थांना सहाय्य, (००)(०४) मराठवाडा कृषि 
विद्यापीठास सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य), ३१ सहाय्यक अनुदाने(वेतनेतर), भारित(२४१५ ०५८२) या अंतिम 
लेखाशीर्षाखाली टाकावा लागेल. 
५. सदर रक्कम कोषागारातून आहरित करण्यासाठी उपविभागीय कृषि अधिकारी, परभणी यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
६. सदर न्यायालयीन प्रकरणी विद्यापीठाने शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडून शासनाच्या बाजूने निकाल 
लागल्यास मा.उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे प्रदान केलेली व जमा केलेली सदर रक्‍कम 
शासनाच्या तिजोरीत विहीत लेखाशीर्षाखाली जमा होईल हे पहावे. सदरची रक्‍कम कोणत्याही परिस्थितीत 
कोर्टातून काढून घेतली जाणार नाही व परस्पर विल्हेवाट लावली जाणार नाही याची काळजी संबंधित 
विद्यापीठाने घ्यावी व शासन मान्यतेशिवाय निधी अदा करण्यासंबंधी कोणतीही संमती न्यायालयात देण्यात 
येऊ नये. 
७. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या दिनांक ३.०६.२०१५ च्या शासन परिपत्रकातील तरतूदी विचारात घेऊन 
आव्यक कार्यवाही करण्यात यावी. 
८. या प्रकरणी महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम १९८३ मधील नियम आणि लेखासंहिता १९९१ मधील 
तरतुदींचा तसेच प्रचलित शासन आदेशा तसेच कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. 
९. सदर प्रकरणात विहीत कार्यपध्दतीने अपील करण्याची आणि अपिलाच्यावेळी भूसंपादन 
अधिनियमातील तरतूदी तसेच अनुषंगिक न्यायनिर्णय विचारात घेऊन सरकारी वकीलामार्फ़त शासनाची बाजू 
मा. न्यायालयापुढे मांडण्याची जबाबदारी विद्यापीठाची राहील. 
१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२००११५१६३४०६०९०१ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Gite Pratap 
Venkatrao Ses eee 
( प्रताप गिते ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: 
१. कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी 
२. जिल्हाधिकारी, लातूर व परभणी / जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर व परभणी 
३. उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन समन्वय), जिल्हाधिकारी कार्यालय,परभणी 
४. उपविभागीय कृषि अधिकारी,परभणी. 
५. सरकारी वकील, मा. उच्च न्यायाळय,खंडपीठ औरंगाबाद. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
७. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प शाखा-२/४/व्यय-९),मंत्रालय, मुंबई 
८. कक्ष अधिकारी (२ओ/६ अ), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. निवडनस्ती (कार्यासन OS) Aas, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


